राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन २०१८-२०१९ 
जिल्हा निवड समितीची नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.५८/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २७ जून, २०१९ 


संदर्भ: - १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.एफ १-५/२०१८- एनएटी दिनांक ६ मे,२०१९,७ मे,२०१९ व 
१९ जून २०१९. 
2) सहाय्यक संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे १ यांचे पत्र क्र.शिसं/ Online राष्ट्रीय/शिपु/२०१८-१९/ विद्या शाखा, 
४१२७, दिनांक १४ जून,२०१९. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाकित पत्र क्र.१ च्या पत्रांनुसार केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन 
२०१८-२०१९ च्या अनुषंगाने सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत.त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक 
पुरस्कार सन २०१८-२०१९ साठी खालीलप्रमाणे जिल्हा निवड समिती नियुक्‍त करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पद 

a शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) / शिक्षण निरीक्षक अध्यक्ष 
(बृहन्मुंबईसाठी ) 

२ प्राचार्य, जिल्हा शौक्षणिक व्यावसायिक विकास संस्था सदस्य 


(DIECPD) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी / संचालक, 
प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण ( बृहन्मुंबईसाठी ) 


3 जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य 
प्रथितयश शिक्षणतज्ञ 
२. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाने दि.०६ मे,२०१९, ७ मे,२०१९ व २६ 


जून,२०१९ च्या पत्रांन्वये दिलेल्या मार्गदर्शाक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात 
यावे.निवडी संदर्भात आवश्यक ती गुप्तता राखण्याची दक्षता निवड समितीने घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.५८/टीएनटी-४ 


३. जिल्हा निवड समितीने ऑनलाईन पोर्टलव्दारे तीन नामांकने राज्य निवड 
समितीकडे दि.१० जुले २०१९ पर्यंत पाठवावयाची आहेत.जिल्हा निवड समितीसाठी 
लॉगिन/पासवर्ड संबंधित जिल्हाधिका-यांकडे ई-मेल व्दारे कळविणेसंदर्भात दि.१० 
जून,२०१९ रोजी शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना पत्र 
दिलेले आहे.त्यामुळे सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)/शिक्षक निरीक्षक (बृहन्मुंबईसाठी )यांनी 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे संपर्क साधावा.तसेच अ.क्र.३ येथीळ सदस्यांचे नामनिर्देशन प्राप्त 
करुन घ्यावे. 


४. अनुक्रमांक३ येथील सदस्यांना समितीच्या कामकाजासाठी प्रवासभत्ता व दैनिकभत्ता 
नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या दराने देण्यात यावा.मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या 
वातानुकुलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 


५. या सदस्यांचा प्रवासभत्ता व दैनिक भत्याचा खर्च "मागणी क्रमांक ई-२ २२०२, 
सर्वसाधारण शिक्षण Co, सर्वसाधारण, ००१, संचालन व प्रशासन (00) (०१) शिक्षण संचालक 
(२२०२ १०९१ )११,देशांतर्गत प्रवास खर्च (दत्तमत्त)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० 
च्या मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा.अशासकीय सदस्यांची देयके 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या कार्यालयाकडून 
अदा केली जातील. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥६॥/(959॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२७१५४९३४२४२१ 
असा आहे. हा Area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by JAYSING SHIVAJI RASKAR 
JAYSING a 
2.5.4.20=04640d2030eaa3854379434ab85482042a072e8a601095b517 
8d67b9b02db2, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBAI 
serialNumber= 5875ae525f225286aa 1 bc9a2e0f8cb0a86bc5ba02f01bOF 


5cb7c718d820e722, ‘SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=JAYSING SHIVAJI RASKAR 
Date: 2019.06.27 15:55:06 +05'30° 


(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.आयुक्‍त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२.सर्व जिल्हाधिकारी 

३.शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

४.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
५.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.५८/टीएनटी-४ 


६.सर्व जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),सर्व शिक्षण निरिक्षक,बृहन्मुंबई. 
(oad प्राचार्य ,जिल्हा शौक्षणिक व्यावसायिक विकास संस्था ( DIECPD ). 
८.संचालक,प्रादेशिक विद्याप्राधिकरण,मुंबई. 

९.मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय,मुंबई. 
१०.मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्यअधिकारी. 

११.मा.प्रधान सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,बांधकाम भवन,मुंबई. 
१२.सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१३.निवड नस्ती,टीएनटी-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


